सोलर पार्क योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प विकासकाने 
(SPD) संबंधित सौर पार्क प्रकल्प विकासकास (5229) 
दयावयाच्या सौर पार्कमधील पायाभूत सुविधा विकसित 
करण्याचे शुल्क, देखभाल व दुरुस्ती (O&M) व इतर शुल्क 
निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सौरप्र-२०२१/प्र.क्र.२५१/ऊर्जा-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ डिसेंबर , २०२१ 


संदर्भ :- केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे दि.१२ नोव्हेंबर, २०२१ चे कार्यालयाचे आदेशा 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने त्यांच्या संदर्भाधीन दि.१२ नोव्हेंबर, २०२१ च्या 
कार्यालयीन आदेझान्वये सोलर पार्क योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प विकासकाने (SPD) संबंधित सौर पार्क प्रकल्प 
विकासकास (SPPD) द्यावयाच्या सौर पार्कमधील पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे शुल्क, देखभाल व दुरुस्ती 
(O&M) व इतर शुल्क संबंधी सुधारीत, नियम प्रसिध्द केले आहेत. सदरच्या सुधारीत नियमातील अनुक्रमांक २ मधील 
तरतुदीनुसार असे शुल्क निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने त्यांच्या संदर्भाधीन दि.१२ नोव्हेंबर, २०२१ च्या 
कार्यालयीन आदेझान्वये सोलर पार्क योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प विकासकाने (SPD) संबंधित सौर पार्क प्रकल्प 
विकासकास (SPPD) दयावयाच्या सौर पार्कमधील पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे शुल्क, देखभाल व दुरुस्ती 
(O&M) व इतर शुल्क संबंधी सुधारीत नियमातील अनुक्रमांक २ मधील तरतुदीनुसार असे शुल्क निश्चित करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ) समितीची रचना :- 
सदर समितीमध्ये खालीलप्रमाणे सदस्य राहतील :- 


१) प्रधान सचिव (ऊर्जा) > अध्यक्ष 
२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचाळक, महावितरण कंपनी Z सदस्य 
3) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महानिर्मिती कंपनी > सदस्य 
४) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महापारेषण कंपनी - सदस्य 
५) महासंचालक, महाऊर्जा र सदस्य 
६) नामनिर्देशित अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ञ = सदस्य 
७) सोलर पार्क विकसित करणा-या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  - सदस्य 
८) मुख्य अभियंता राज्य पारेषण उपक्रम ति सदस्य 
९) उप सचिव (ऊर्जा-७) 2 सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०२१/प्र.क्र.२५१/ऊर्जा-७ 


ब) समितीचे कार्य :- 

सदर समिती असे शुल्क निश्चित करण्यासंदर्भात केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन दि.१२ नोव्हेंबर, २०२१ च्या 
कार्यालयीन आदेशानुसार प्रसिध्द केलेले सुधारीत नियमातील तरतुदी, त्यासोबतच्या परिशिष्टातील नमूद 
तरतुदी व केंद्र शासनाने दिलेले अनुदान विचारात घेऊन असे शुल्क निश्चित करेल. 


सदर समितीने निश्चित केलेले शुल्क ऊर्जा विभागाद्वारे प्रसिध्द करण्यात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११२१७१५११५५३९१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकिंत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NANASAHEB RAJARAM DHANE 

N A N A A H E B DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR 
DEPAY =400032, st=Maharashtr 
25.4. 


laharashtra, 
|3cde9d32423e9bb73044d9 1 edOctfad3b6267198ee5014159F 
7AABE, 


R AJ A R A M D H A N E = = ene aaa £DE1730735F60 
(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक,सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, सूत्रधारी कंपनी मर्या.,मुंबई, 
५) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.,मुंबई, 
) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
) महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा),पुणे, 
) ऊर्जा उप विभागातील सर्व कार्यासने,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०) मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवड नस्ती,ऊर्जा-७, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


